राज्याचे कायदे/पुनर्मुद्रिते या विभागाच्या 
संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत 
करण्याकरीता नवीन क्लाऊड सेवा 
खरेदी करण्याच्या रु.२७,२७,००४/- 
इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संगणक - २०२४/प्र. क्र.०२/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जून, २०२४. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचाळनालय, शासन परिपत्रक 
दिनांक २३/०४/२०२१. 
2) विभागाच्या दिनांक १३/०६/२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

विधि व न्याय विभाग “ब” शाखा यांनी राज्याचे कायदे/पुनर्मुद्रिते या विभागाच्या 
संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत करण्याकरीता नवीन क्लाऊड सेवा खरेदी करण्याचा प्रस्ताव 
सादर केला. संदर्भ क्र. १ अन्वये क्लाऊड कंम्प्युटींग धोरण-आय.टी.अँप होस्टींग बाबत सूचना 
आहेत. त्यानुसार क्लाऊड सेवा खरेदी Online Bidding पध्दतीने करण्यात आली. संदर्भ क्र. २ अन्वये 
विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १३/०६/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली. यानुषंगाने राज्याचे कायदे/पुनर्मुद्रिते या विभागाच्या संकेतस्थळावर 
नियमितपणे अद्ययावत करण्याकरीता नवीन क्लाऊड सेवा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 

राज्याचे कायदे/पुनर्मुद्रिते या विभागाच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत 
करण्याकरीता नवीन क्लाऊड सेवा खरेदीसाठी तीन वर्षांकरिता रु.२७,२७,००४/- (अक्षरी रुपये 
सत्तावीस लक्ष सत्तावीस हजार चार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. क्लाऊड सेवा खरेदीचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र. | तपशील पुरवठादार एकूण नग | तीन वर्षाकरिता (GST) सह रु. 
>| : क्लाऊड Web Werks India ०२ २७,२७,००३.६०/- 
Private Limited 


3. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ 
व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित पध्दतीने 
करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०२४/प्र. क्र.०२/का. ७ 


8. Web Werks India Private Limited, Mumbai यासोबत क्लाऊड सेवा खरेदीस पुढील 
अटी व शर्ती यांच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१) Web Werks India Private Limited, Mumbai यांच्यासोबत दिनांक ०१/०७/२०२४ ते 
३०/०६/२०२७ पर्यंत या कालावधीकरीता दरकरार करण्यात येत आहे. 
२) दिनांक ३०/०६/२०२७ नंतर त्यांना मुदतवाढ दयावी किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा 
अधिकार विभागास राहील. 
3) क्लाऊड सेवाबाबत सर्व सेवा पुरविणे पुरवठादारावर बंधनकारक असून सेवा कोणत्याही 
सबबीखाली पुरविण्यात न आल्यास, दरकरार संपुष्टात आणण्यात येईल. 
४) पुरवठादाराकडून उपरोक्त नुसार सेवा उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. याची नोंद घेण्यात यावी. 
प. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 
व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात येईल. 
६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
x सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६१२२४२८२३१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igned by ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 


gitally 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
ASHISH ARVINDRAO ०० चा 
0 


3d6a5e330b3b57f01daab 1dbb0968a1823ebae88f93a4b8 
312e0276db894e483, post: 400032, st=Maharashtra, 


AYACHIT 0000000001 
(आशिष अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 
१. M/s Web Werks India Pvt. Ltd., RO: 928, Unique Industrial Estate Off. Veer 
Savarkar Marg, Prabhavdevi Mumbai- ४०० 024, 
2. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ 2, मुंबई/नागपूर, 
3. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, के 
सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, के. 
सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २०, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


